निरंतर प्रयास बहुद्देशिय सेवा सहकारी संस्था 
मर्या.मनसर, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर 
यांचे उपजिल्हा रूग्णालय, रामटेक करीता 
पुरविलेल्या कंत्राटी सुरक्षा सेवा प्रलंबित देयक 
अदा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ५९/ आरोग्य -३ 
ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग ; मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१ वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. 
१७ एप्रिल, २०१५ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये ( राज्यस्तर) यांचे क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे- 
५/उपजिरू. रामटेक/कं.सु.सेवा/ WS. देयक/ ३००६-०७/१८, दि. २२ मार्च, २०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना - 

उपजिल्हा रूग्णालय, रामटेक करीता निरंतर प्रयास बहुद्देशिय सेवा सहकारी संस्था मर्या. 
मनसर, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर या संस्थेने दि. ०१.०४.२०१६ ते दि. ३०.०६.२०१६ पर्यंत 
कंत्राटी सुरक्षा सेवा पुरविली होती. सदर सेवेच्या कालावधीचे कंत्राटी सुरक्षा सेवा देयकांना एक 
वर्षाहून अधिक कालावधीकरीता प्रलंबित असून त्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 

निरंतर प्रयास बहुद्देशिय सेवा सहकारी संस्था मर्या. मनसर, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर 
या संस्थेने उप जिल्हा रूग्णालय, रामटेक या रूग्णालयास पुरविलेल्या कंत्राटी सुरक्षा सेवेचे माहे 
एप्रिल , २०१६ ते माहे जून, २०१६ या कालावधीकरीता रू. ४५,१५८/- ( अक्षरी रूपये पंचेचाळीस 
हजार VHal अठ्ठाण्णव फ़क्त ) इतक्या रकमेचे देयक अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१/प्र.क्र.५९ / आरोग्य -३ 


२. सदर देयकावरील खर्च सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर मागणी क्र. - आर-१, 


मुख्य लेखाशिर्ष २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१, 


संचाळन व प्रशासन, (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण / कुटीर रूग्णालयांचे 


जिल्हा रूग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ४६२४) १०- कंत्राटी सेवा याखाली खर्ची करावा. 


३. सदर बाबीसाठी वैद्यकीय अधिक्षक , उपजिल्हा रुग्णालय, रामटेक यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम अदा करण्यास उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग - एक, अ.क्र.६, 
नियम क्रमांक - ४० अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
त्यात नमूद अटींच्या अधिन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११३५९१२९४१७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


| | Kadam Patil 
R OS h a n | D | n 85 h DN: CN = Aosta Dinesh Kadam Patil, 
i. C = IN, S = Maharashtra, O = 
Kad a mM P at | | Government Of Maharashtra, OU = 


Public Health Department 


Date: 2018.03.31 15:21:07 +05'30' 


रो.दि. कदम-पाटील 
महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत, 
१. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई . 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१/प्र.क्र.५९ / आरोग्य -३ 


४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रूग्णालय, रामटेक. 

कोषागार अधिकारी,नागपूर. 

प्रशासकीय अधिकारी, नागपूर 

निरंतर प्रयास बहुद्देशिय सेवा सहकारी संस्था मर्या.मनसर, तालुका रामटेक, जिल्हा 
नागपूर 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


eo (२ G&G -€ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


